परेल शिवडी येथील भूखंड सीटीएस क्र.४२९ 
येथील इमारतीमधील शिक्षण निरीक्षक दक्षिण 
विभाग, बृहन्मुंबई कार्यालयासाठी देखभाल 
खर्च व मालमत्ता कर भरण्याकरीता निधी 
उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.३७/२१/प्रशा-५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २० डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- 

१) नगर विकास विभाग शासन अधिसूचना क्र. टीपीबी४३०७/५०/प्र.क्र.२८७/नवि-११, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट,२००९ 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, arm निर्णय संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.३७/२१/प्रशा-५, 
दिनांक २४ जानेवारी,२०२२ 

३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्र.शिउसं/आस्था-३/शि.नि.द./२०२२/६८७/ 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२ 

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. पुनर्विर८२२/(५८/२२)/अर्थसंकल्प, 
दिनांक १६ डिसेंबर,२०२२ 


प्रस्तावना : 

परेल शिवडी येथील भूखंड सीटीएस क्र. ४२९ व ३/४२९ हे देवांश रिअलिटी, दादर यांच्या 
मालकीचे आहे. तथापि, सदर भूखंड हा हहर विकास आराखडयामध्ये माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित 
असल्यामुळे हे आरक्षण वगळण्याबाबत मे. देवांश Retford) यांनी शासनास विनंती केली होती. 
त्यानुसार वाचा क्र. १ येथील दिनांक ३१ ऑगस्ट,२००९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये शाळेचे आरक्षण नगर 
विकास विभागाने वगळळे आहे. तथापि, सदर जागेवर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास ३ मजली 
इमारत (बांधकाम क्षेत्रफळ ५५०.३२ चौरस मीटर) बांधून शाळेय शिक्षण विभागास हस्तांतरीत 
करण्याच्या अटीवर आरक्षण वगळण्यात आले होते. त्यानुसार मे. देवांशा रिअलिटी यांनी बांधलेल्या 
इमारतीमधील बी विंगमध्ये 3 मजले व ५ स्टॅक पार्किंग (१० कार पार्किंगची जागा) आहे. तथापि, सदर 
इमारतीचे देखभाल दुरुस्तीची रु. २०,१३,७१८/- इतक्या रकमेची देयके व बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेचा प्रलंबित असलेला मालमत्ता कर भरण्यासाठी रु.२९,८५,९०४/- अशी एकूण 
रु.४९,९९,६२२/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला 
होता. त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण विभाग, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त परेळ शिवडी येथील भूखंड 
सीटीएस क्र.४२९ येथील इमारतीचे देखभाल दुरुस्तीचे रु. २०,१३,७१८/- इतक्या रकमेची देयके व 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा प्रलंबित असलेला मालमत्ता कर भरण्यासाठी रु.२९,८५,९०४/- अशी 
एकूण रु.४९,९९,६२२/- इतक्या निधीची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार रु.१३,५४,०००/- (अक्षरी रुपये तरा लाख चोपन्न हजार फक्त) इतका निधी शिक्षण 
निरीक्षक, दक्षिण विभाग, बृहन्मुंबई कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.३७/२१/प्रशा-५ 


२. वाचा क्र. ४ येथे नमूद दि.१६ डिसेंबर,२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१३,५४,०००/- 
(अक्षरी रुपये तरा लाख चोपन्न हजार फक्त) इतका निधी “मागणी क्र. ई-२, प्रधान लेखाशीर्ष 
२२०२०२७१ सर्वसाधारण शिक्षण (अनिवार्य)” या खाली पुनर्वितरणाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात आला 
असून, त्यामधून सदर खर्च भागविण्यात यावा. 

३. यापुढे देखभाल खर्च व मालमत्ता कराचे देयके अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद 
करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांनी विहित मार्गाने प्रस्ताव सादर करावा. 

४. वित्तविभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०७२ /२०२२, दि. १० नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.. 

uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१२२०१७४५१६५७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH 
BASAVESHWAR 
MAMADAPURE क 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, Yas! 
. सर्व शिक्षण संचालक 

. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

. शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. वित्त विभाग/ व्यय- ५, मंत्रालय, मुंबई 

९. निवडनस्ती कार्यासन प्रश्ञा-५. 


Cc AN 


Cc 
ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


